ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार २०१७-१८ च्या 


आयोजन खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ज्ञातुपु १४१८ (११)/प्र. क्र. १९३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य 
विभाग क्र. रासंम २०००/प्र. क्र. १७७/सां.का.२, दिनांक ४ जून, २००२ 


२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं ९६७०, 
दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ व सां.का.सं/५८३, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१७-१८ या वर्षीच्या ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कारासाठी डॉ. किसन महाराज 


साखरे यांची निवड करण्यात आली होती. सदर पुरस्कार प्रदान सोहळा दिनांक ३१ ऑगस्ट, 
२०१८ रोजी अण्णाभाऊ साठे नाटयगृह, पुणे येथे पार पडला असून त्याच्या आयोजनासाठी 


झालेल्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ च्या ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार प्रदान 
सोहळयाच्या आयोजनासाठी झालेल्या रुपये ८,००,६५८/- (रुपये आठ लाख Welt अठ्ठावन्न 


फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खाळील तपशीलानुसार GAA मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाची बाब प्रत्यक्ष खर्च (रुपये) 
eae . | मानचिन्ह खर्च 39,3§0/- 
२. | मानपत्र लिखाणव फ्रेमसह तयार करणे, शाल, श्रीफळ ८,५,९२/- 
३. | पुरस्कार्थीचे ऑडिओ व्हिज्युअल क्लीपींग ४५,०००/- 
४. | निवेदक मानधन २,१००/- 
५. | निमंत्रण पत्रिका, जाहिरात मेकींग, बोर्ड, बनर इत्यादींचे आर्टवर्क, डिझाईन २०,०००/- 
६. | निमंत्रण पत्रिका छपाई खर्च ३३,७४०/- 
७. | पुरस्कार समिती सदस्य बैठक खर्च 3,000/- 
८. | सांस्कृतिक कार्यक्रम मानधन ९०,०००/- 
९. | नाट्यगृह भाडे ४७, 200/- 
how ०. | प्रकाश, ध्वनी, जनरेटर ५५,०००/- 
| ae. | १. । रंगमंच नेपथ्य dog एल.ई.डीसह १,९०,०००/- 
१२. | कारपेट, टेबल, खुर्च्या, पोडियम सह अतिथी प्रवेश गेट सजावट २०,६००/- 
१३. | बोर्डस, बॅनर छपाई ७,६५०/- 
१४. | स्वागतासाठी पुस्तके तसेच रांगोळी खर्च ५,०००/- 
१५. | छायाचित्र, व्हिडीओ चित्रीकरण १०,०००/- 
१६. । समन्वयक मानधन १०,०००/- 
१७. | स्वयंसेवक मानधन १०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्ञातुपु १४१८ (११/प्र. क्र. १९३/सां.का.४ 


१८. | अंतर्गत प्रवास ख ५६,८१६/- 
१९. | चहा, अल्पोपहार आणि भोजन खर्च २७,०८०/- 
२०. | जाहिरात खर्च ९८,१९६/- 
२१. | निवास व्यवस्था (समिती सदस्य, यापूर्वीचे पुरस्कार्थी, कलाकार व आयोजन ११,३२४/- 

व्यवस्थेसह) 
२२. | इतर अनुषंगिक खर्च १८,०००/- 
एकूण खर्च ८,००, ६५८/- 


उपरोक्तप्रमाणे खर्च झाल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


2. सदरचा खर्च विभागाचे लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती 
१०२ कला व संस्कृती यांचे प्रचाळन, (08) (०१) इतर महोत्सव (2204 १६०५) ५० इतर खर्च या 
लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


दन यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच समाज 
कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. सांकासं 
१३७६/८४५७-५॥, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये विभागास प्रदान करण्यास 
आलेल्या अधिकारानुसार मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


छ. तसेच प्रस्तावित खर्चासंदर्भात वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थसं 3, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेदातील अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील, या अटीच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फछफापणायीवा51.४०९.] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०२२६१६४५३२७१२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसारवनांवाने, 
Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Date: 2019.02.26 16:47:31 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्ञातुपु १४१८ (११/प्र. क्र. १९३/सां.का.४ 


२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा )- १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१०.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


